महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या 
संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधीबाबत. . . 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः परिवि-२०१९/प्र.क्र.५७०/सेवा-३ 
दहावा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय,मुंबई- ४०० ००१. 
तारीख: २५ जुले, २०२४. 


वाचा :- 
१. सार्वजनिक आरोग्य विभाग ,शासन आदेशा क्र. परिवि-२०२३/प्र.क्र.६९२/सेवा-३, दि.०६.०३.२०२४. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९.०२.२०१६. 
शासन आदेठा :- 


वाचा क्र.१ येथील नमूद शासन आदेशान्वये महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील 
“वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यात आला आहे. सदर 
आदेशामधील तक्त्यात अ.क्र. १८ येथे नमूद डॉ. गोपाळ रामराव शिंदे, वैद्यकीय अधिकारी, उपजिल्हा 
रुग्णालय, गेवराई जि. बीड यांचे नाव वाचा क्र.२ येथील शासन निर्णयातील तरतुद क्र.२(१) ची अट पूर्ण 
करीत नसल्याने सदर आदेझातून वगळण्यात येत आहे. 
२. सदर आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२९४/का.८, 
दि.२७.११.२०१९ अन्वये दिलेल्या अभिप्रायाच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७२५१०५१२३६२१७ असा आहे. सदर शासन Beal डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, AN ASH re pdr et uaa 


MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=77¢749a5820964d03e94305adeb0ee 
S A RD ) A R 2fflb2c5f02efc5b01 9e8b49dc59175a25c, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=AA8FDCAA7AE61 AB4BEDSO1E1 
9D794BD7197874F2989B98780B1607ADCBDF 
£844, cn=AVINASH SARDAR JADHAV 
Date: 2024.07.25 13:06:49 +05'30! 
31 जाधव) — 
(अ.स. 
अधिकारी. 
कार्यासन , महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा संचालक, रा.आ.अ, आरोग्य भवन, मुंबई. 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- १, महाराष्ट्र, मुंबई. 
. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- २, महाराष्ट्र, नागपूर. 
४. महालेखापाल, लेखापरीक्षा-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
५. महालेखापाल, लेखापरीक्षा-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
६. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा लातूर मंडळ, लातूर. 
जिल्हा शल्य चिकित्सक, बीड. 
. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड. 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड. 
qq. निवडनस्ती (कार्यासन, सेवा-३). 


